मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मंडळ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
आणि “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १७.०८.२०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/कार्या-४, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०२१ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/कार्या-४, 
दि.२३.०३ २०२१ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ या कार्यालयासाठी “आहरण व संवितरण अधिकारी” उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांना घोषित करण्यात आळे आहे त्यांच्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” आणि “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय : 

संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी उप मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
आले आहे. यासंदर्भात यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय/आदेडशा अधिक्रमित करण्यात येत असून 
आता, महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम १५(३) आणि नियम १५६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन याद्वारे, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ या कार्यालयासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मंडळ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” आणि “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१७१११७०१८४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tad 


Sandesh 


2.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d 


(_ h h a b 1 Ta d V | cn 86e993f8ac0fa02331b77751 Si 


2021.08.17 12:52:57 +05'30' 


(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.४८/का-४ 


२) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद 

) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
) 
) 
) 


Cc ww 


Cc 


दु 


८४) 


उपसचिव (कोषा/प्र.१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


S 


€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


